RNI No. MAHBIL/2009/31748 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ--मध्य उप-विभाग 


वर्ष ६, अंक २२] बुधवार, डिसेंबर २३, २०२०/पौष २, शके १९४२ [ पृष्ठे ५, किमत : रुपये २६.०० 














असाधारण क्रमांक २७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 


आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) आदेश व अधिसूचना. 


नगर विकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२, दिनांक २३ डिसेंबर, २०२० 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, (सन १९४९). 


क्रमांक पीएमसी. २०२०/प्र.क्र.३२२/नवि-२२.-- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (सन १९४९ चा ५९) यांच्या कलम ३ चे 
पोट-कलम (३) चे खंड (अ) मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे, पुणे शहराच्या सीमांमध्ये फेरफार करण्याच्या उद्देशाने उक्त कलम ३ च्या 
पोट-कलम (४) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, यामुळे बाधीत होण्याचा संभब असणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी खालील अधिसूचनेचा मसूदा 
प्रसिद्ध करीत असून, याद्वारे, सूचना देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याचा कालावधी 
संपल्यानंतर विचारात घेईल. 

२. उक्त अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्‍तीने, ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत विभागीय आयुक्‍त (महसूल), पुणे विभाग, पुणे, यांच्याकडे त्याची लेखी कारणे सादर करणे आवश्यक 
असेल. 


३. उक्त कालावधीत मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 
अधिसूचना मसूदा 


क्रमांक पीएमसी. २०२०/प्र.क्र.३२२/नवि-२२.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ यांच्या कलम ३ चे पोट-कलम (३) 
चे खंड (अ) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक-अ-मध्ये उप विभाग येथे दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध 
केलेल्या शासन अधिसूचना क्रमांक पीएमसी. २०२०/प्र.क्र.३२२/नवि-२२, दिनांक २३ डिसेंबर २०२०,याद्वारे पुणे शहराच्या सीमात फेरफार करण्याचा 
आपला इरादा जाहीर केला होता ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्‌घोषणेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त (महसूल), पुणे विभाग, पुणे यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त सर्व 
हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे ; 


(१) 
भाग एक-अ (म.उ.वि.)--२७-१ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ--मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २३, २०२०/पौष २, शके १९४२ 


ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता पुणे शहराच्या सीमात फेरफार 
करणे क्रमप्राप्त आहे ; 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (सन १९४९ चा ५९) यांच्या कलम ३ चे पोट-कलम (३) चे खंड (अ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, पुणे महानगरपालिका 
यांच्याशी सल्लामसलत करून व उक्त कलम ३ चे पोट-कलम (४) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धी केल्यानंतर, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांचा समावेश पुणे शहरात करण्यासाठी पुणे शहराच्या सीमात फेरफार करीत आहे. अनुसूची-एकमध्ये 
बिनिदिष्ट क्षेत्रांचा समावेश केल्यानंतर पुणे शहरासाठी घटीत केलेल्या पुणे शहर महानगरपालिकेची सुधारित हद्द अनुसूची-दोनमध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असेल :--- 


अनुसूची - एक 
पुणे शहरात समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रांचा तपशील 








अ.क्र. महसुली गावाचे नाव पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या गावांचे क्षेत्र 
(१) (2) (३) 
१ म्हाळुंगे संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
२ सूस संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
3 ae gH संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
% किरकिटवाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
ष्‌ पिसोळी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
ह कोंढवे - धावडे संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
७ कोपरे संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
८ नांदेड संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
प खडकवासला संपूर्ण गाबाचे महसुली क्षेत्र. 
१० मांजरी बुद्रुक संपूर्ण गाबाचे महसुली क्षेत्र. 
gg नऱ्हे संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
१२ होळकरवाडी संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
१३ औताडे-हांडेबाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
शड वडाची वाडी संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
gu शेबाळेवाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
श्‌ नांदोशी संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
१७ सणसनगर संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
Re मांगडेवाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
१९ भिलारेवाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
२० गुजर निंबाळकरवाडी संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
२ जांभुळवाडी संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 
२२ कोळेवाडी संपूर्ण गाबाचे महसूल क्षेत्र 
२३ वाघोली संपूर्ण गावाचे महसूल क्षेत्र 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ--मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २३, २०२०/पौष २, शके १९४२ 


अनुसूची - दोन 
पुणे शहराची सुधारित हद्द 





उत्तरेस 
उत्तर-पूर्व 

पूर्वेस 
दक्षिण-पूर्व 
दक्षिणेस 
दक्षिण-पश्‍चिमेस 
पश्‍चिमेस 
पश्‍चिम-उत्तर 


AO CG M “हा ०९८ “५७. A Ww 


कळस, धानोरी ब लोहगाव या महसुली गावांची हद्द 

लोहगाव, वाघोली या महसूली गावांची हद्द. 

मांजरी बु., शेबाळेवाडी, फुरसुंगी या महसूली गावांची हद. 

उरूळी देवाची, होळकरवाडी, औताडे हांडेबाडी या महसुली गावांची हद्द. 

धायरी, वडाची वाडी, येबलेवाडी, कोळेवाडी, भिलारेवाडी या महसुली गावांची हद्द. 
नांदेड, खडकवासला, नांदोशी, कोपरे या महसुली गावांची हद्द. 

कोंढवे-धावडे, बावधन बु., बावधन खुर्द, म्हाळुंगे, सुस, या महसूली गावांची हद्द. 
बाणेर, बालेवाडी या महसुली गावांची हद्द ब पुणे महानगरपालिकेची जुनी हद्द. 





भाग एक-अ (म.उ.वि.)--२७-२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सतीश मोघे, 
शासनाचे उप सचिव. 


डु महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ--मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २३, २०२०/पौष २, शके १९४२ 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 23rd December 2020. 


NOTIFICATION 


Mauarasutra MunicipaL Corporations Act, 1949. 


No.PMC-2020/C.R.322/UD-22.—The following draft of Notification, which the Government 
of Maharashtra propose to issue, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section 
(3) of section 3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949) with a view to alter 
the limits of the City of Pune, is hereby published, as required by sub-section (4) of said section 3, 
for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra, after expiry of a 
period of thirty days from the date of its publication in the Maharashtra Government Gazette. 


2. Any person who entertains any objection to the said proclamation is hereby required to 
submit the same, in writing, with the reasons therefore, to the Divisional Commissioner (Revenue), 
Pune Division, Pune, within period of 30 days, from the date of publication of this proclamation 
in the Maharashtra Government Gazette. 


3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 
No. PMC-2020/C.R.322/UD-22.—Whereas, by the Government Notification, Urban 
Development Department, No.PMC-2020/C.R.322/ UD-22, dated the 23rd December, 2020 
published in the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part-1A, Central Sub-Division, 
dated the 23rd December, 2020 the Government of Maharashtra had announced its intention to 
issue a notification in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 3 


of the Maharashtra Municipal Corporation Act, (LIX of 1949), with a view to alter the limits of 
the city of Pune ; 


And whereas, the Government has considered the objections and suggestions so received by 
the Divisional Commissioner (Revenue), Pune Division, Pune, pursuant to the said proclamation 
within the period specified therein ; 


And whereas, having regard to the factors mentioned in clause (2) of article 243-Q of the 
Constitution of India, it is expedient to alter the limits of the City of Pune ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (3) of section 3 
of the Bombay Provincial Municipal Corporations Act, (LIX of 1949), and of all other powers 
enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra after consultation with the said 
Municipal Corporation of the City of Pune and after previous publication as required by 
sub-section (4) of the said section 3, hereby, alters the limits of the City of Pune so as to include 
therein the areas specified in Schedule-I appended hereto. The revised boundaries of the City of 
Pune for which the Municipal Corporation of the City of Pune has been constituted, after inclusion 
of the area specified in Schedule I, shall be such as specified in Schedule II appended hereto. 


Schedule-I 


The Description of area to be included in the City of Pune 








Sr. No. Name of the revenue village Area of the villages to be included 
in area of the city of Pune 

(1) (2) (3) 

1. Mhalunge Entire area of revenue village 
2. Sus Entire area of revenue village 
3. Bawdhan Budruk Entire area of revenue village 
A, Kirkitwadi Entire area of revenue village 
5: Pisoli Entire area of revenue village 
6. Kondve—Dhawade Entire area of revenue village 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ--मध्य उप-विभाग, डिसेंबर २३, २०२०/पौष २, शके १९४२ ष्‌ 
(1) (2) (3) 
7. Kopare Entire area of revenue village 
8. Nanded Entire area of revenue village 
9. Khadakwasala Entire area of revenue Village 
10. Manjari Budruk Entire area of revenue Village 
id Narhe Entire area of revenue Village 


12. Holkarwadi 
13. Autade-H andewadi 
14. Wadachiwadi 


15: Shewalewadi 
16. Nandoshi 
17. Sanasnagar 


18. Mangdewadi 

19. Bhilarewadi 

20. Gujar Nimbalkarwadi 
21. Jambhulwadi 

22. K olewadi 

23: Wagholi 


Entire area of revenue Village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 





Schedule-II 


The revised boundaries of the City of Pune. 





Sr. No. Name of the revenue village 


(1) (2) 


Area of the villages to be included 
in area of the city of Pune 


(3) 





1. North 


2. North-East 
3. East 


4, South-East 


5. South 


6. South-West 


7. West 


8. North-West 


Revenue Boundaries of Kalas, Dhanori, Lohagaon 
village. 

Revenue Boundaries of Lohagaon, Wagholi village 
Revenue boundaries of Manjri Budruk, Shewalewadi, 
Fursungi village. 

Revenue Boundaries of Uruli Devachi Holkarwadi, 
Autade- Handewadi village. 

Revenue Boundaries of Dhayari, Wadachiwadi, 
Yewalewadi, Kolewadi, Bhilarewadi village. 
Revenue Boundaries of Nanded, Khadakwasla, 
Nandoshi, Kopare village. 

Revenue Boundaries of Kondhawe-Dhawade, 
Bawdhan Budruk, Bawdhan Khurd, Mhalunge, Sus 
village. 

Revenue Boundaries of Baner, Balewadi village and 
old limits of Pune Municipal Corporation. 





By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. J. MOGHE, 
Deputy Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


